उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळाच्या 
अधिपत्याखालील जिल्हा परिषदेकडील प्राथमिक आरोग्य 
केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग-२ ची ६३ अस्थाई पदे पुढे 
चालु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.१७५/आरोग्य-४, 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी.हॉस्पिटल आवार, मुंबई-४०० ००१, 
तारीख: ३० जून, २०१८. 
वाचा 
१ are निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः अपदे-२०१७/प्र.क्र.३३/आरोग्य-४, 
दि.१४.०२.२०१८. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०५.०३.२०१८. 
३) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखो), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे//कक्ष- 
७आअ/टे-८/जिप/औरंगाबादमंडळ/अस्थाईपदे/चालूठेवणे/३०३३-३४/२०१८, दि.१३.०६.२०१८. 


शासन निर्णय 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळाच्या अधिपत्याखालील जिल्हा परिषदेकडील प्राथमिक 
आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग-२ च्या ६३ अस्थाई पदांना संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील 
दि.१४.०२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये दि.१.०१.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१८ या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आलेली आहे. 
२. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळाच्या अधिपत्याखालील जिल्हा परिषदेकडील प्राथमिक 
आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग-२ च्या यासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” येथील ६३ अस्थाई 
पदांना खालील पुढील अटींच्या अधीन राहून दि.०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ या कालावधीसाठी 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

१) उपरोक्त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या कारणांसाठी पदे 

मंजूर केली आहेत, त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०५.०३.२०१८ नुसार 
विहित करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे व त्याप्रमाणे कार्यवाही 
करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतिबंध उच्चस्तरीय 
समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. 

३) विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अस्थायी पदांना त्या पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्ताचा 
प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई यांची राहील. 

३. सदर पदांवरील होणारा खर्च, मागणी क्रमांक आर-१ मधील मुख्य लेखाशीर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य, ०६-सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन-प्रशासन, (०१)(०४)-गट वैद्यकीय अधिकारी 


डॉट 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.१७५/आरोग्य-४ 


(अनिवार्य) (२२१० 030%)” या लेखाशिर्षाखाळील सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजुर झालेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०५.०३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

दघ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६२२१४३८१११७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Roshani 


Ros h an | Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | Nn es h Maharashtra, O = Government 


,, Of Maharashtra, OU = Public 
Health Depart t 
Kadam Patil 5209080510 


+05'30' 
(aril कदम-पाटील) 


अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 


महाळेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई/ नागपूर, 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई, 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई, 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), पुणे. 

सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (लेखा व लेखापरिक्षा), पुणे, 


. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद, 
. जिल्हा हाल्य चिकित्सक, औरंगाबाद/जाळलना/परभणी/हिंगोली. 
र. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद/जाळलना/परभणी/हिंगोली. 


१०.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, औरंगाबाद/जाळलना/परभणी/हिंगोली. 

११.वित्त विभाग (व्यय-१३, अर्थसंकल्प-१९ ), मंत्रालय, मुंबई, 

१२.अवर सचिव ( सेवा-२/ सेवा-३/ सेवा-५ /अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई, 
१३.निवडनस्ती ( आरोग्य- ४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


eae 


IAG Y]YO] SH, 


आरोग्य आधिकारी जिल्हा पारधी; 


Jo 


क | 


] औरंगाबाद 
| अ. | तात्पुरत्या जागा प्रथम ज्या विभागाने निर्माण केल्या ' पद्लाम । वेतनश्रेणी | ् पुढे चालू ठेवण्यात | ज्या दिनांका E —_— 
क्र | तो शासन निर्णय | | संख्या आलेला शा.नि.वदिनांक | | पदे चाळू 
| | ठेवावयाची तो 
| प ' a : नात | eae व । कडची zt 410 व ene 
१ | शासन निर्णय क्र.पीएचसी-२००३/प्र.क्र.२६१/आर-५ i १५६००- | १९ | सार्वजनिक आरोग्य विभाग | 09.03.2092 | मागणी क्रआर-३, 2240 | 
| दिनांक २८.७.२००४ TEA | ३९१०० शा.नि.क्र.अपदे 2099 /प्रक्र ते वैदय.सेवा व सार्व आरोग्य ०६ | 
। तालुका = वर्ग?  'ग्रेडपे -३३/आरोग्य ४, दिनांक १४ | २८.०२.२०१९ | सार्व.आ .००१- संचालनव 
फुलांब्री फुलंब्री / जातेगाव ५४००/- फेब्रुवारी २०१८ प्रशासन ००१(चार)गट व वौद्य. । 
_ फुलंब्री गणोरी अधि. २२१००३७१ (योजनेत्तर) 
औरंगाबाद वरुडकाझी 
ब . औरंगाबाद लाडसावंगी 
। गंगापूर जिकठाण 
____ गंगापुर eral 
| ० बिडकिन /निलजगांव 
डड वेरुळ . 
कन्नड चिंचोली 
कन्नड करजखेडा 
क कन्नड कन्नड / चिकलठाणा 
कन्नड देवगाव /चापानेर 
सिल्लोड अंधारी 
सिल्लोड पालोद 
सोयगाव बनोटी : 
सोयगाव | Ret = 
वैजापुर | RR | 


| अ. agen जागा प्रथम ज्या विभागाने निर्माण कल्या | ATA oat पदांची | शेवटी पदे Yo चालू ठवण्यात | दिनांका प 'लंखाशिर्प 

[क्र | तो झासन निर्णय संख्या | आलेला शा.नि. व दिनांक पर्यंत पदे चालू 

| ठेवावयाची तो 

| दिनांक 

।51ासन Biota क्र पीएचसी-१०८३/२३८०/प्र.क्र.१३४ | वैदय.अधि | १५६००- | 2 | सार्वजनिक आरोग्य विभाग | 04.03.2092, मागणी क्र आर २. २२१० 
| r आर-४,.दिनांक ३०.८.१९९६ . गट अ ३९१०० - | शा.नि.क्र.अपदे २०१७/प्रफ्रं ते वैदय.सेवा व सार्व .आरोग्य of, 
| तालुका प्रा.आ.केंद्र ar  । ग्रेडपे २३३/आरोग्य ४. दिनांक १४ | २८.०२.२०१९ | सार्व.आ .००१- संचालन व 

| ii ars ५४००/- फेब्रुवारी २०१८ प्रशासन ००१(चार)गट व ATT 
| | | | अधि. २२१००३७१ (योजनेत्तर) 
ee 3 fee ‘aes ae ee 


र्न विवरणपञ अ. 
जिल्हा आरोग्य आ धिकारी जिल्हा परिषद परभणी 


अ. | तात्पुरत्या जागा प्रथम ज्या विभागाने निर्माण केल्या i वेतनश्रेणी | पदांची " चाळू ठेवण्यात | ज्या | लेखाशिर्ष 7 
क्र a शासन निर्णय संख्या | आलेला शा.नि. व दिनांक | पर्यंत पदे चालू 
| ठेवावयाची तो 
= दिनांक 
| श. नि.क्र. सा.आ.वि./पीएचसी-२००३ /प्र.क्र. २६१ | वैदय.अधि | १५६००२ | wary सावेजनिक आरोग्य विभाग ०१.०३.२०१८ | मागणी क्र.आर-३, २२१० 
/ आर-५,दिनांक २८.७.२००४ गटअ | ३९१०० शा.नि.क्र.अपदे २०१७ /प्रक्र ते वैदय.सेवा व सार्व .आरोग्य ०६ 
प्रा.आ.केंद्र lat) fase .३३/आरोग्य 8, दिनांक १४ | 2¢.02.2098 | सार्व.आ .००१- संचालन व 
शं ५४००/- फेब्रुवारी २०१८ प्रशासन ००१(चार)गट ब वोद्य: 


अधि. २२१००३७१ (योजनेत्तर) 

धानोराकाळे 
बावलगाव 
रावराजूर 
सोनपेठ 


राणीसावरगाव 
| देवळगाव | 
वाजूर 


हादगाव 
आडगाव 
वडार 
२ | at. नि.क्र. संकिर्ण २०१२/प्रक्र-१७१/आरोग्य- 
३दि.१७ जाने.२०१३.( नवनिर्मीत पदे) 
परभणी सोनपेठ 
परभणी TTR 
| एकूण पदे. 


{ 


यिवरणपञ अ 
जिल्हा आरोग्य आधिकारी जिल्हा परिषद जालना 


ryt 
१०1. 


तात्पुरत्या जागा प्रथम ज्या विभागाने निर्माण केल्या 


| 
| 


तो ञ्ञासन निर्णय 


पदनाम 


वेतनश्रेणी | पदांची 


संख्या 


आळेला झा.नि. व दिनांक 


i पदे चालू 
ठेवावयाची | 
दिनांक 


| लेखाशिर्ष 


जालना कार्ला we 


E 


सा.आ.वि.श. नि./डीएचसी/३०१०/ प्र.क्र.१2८ / 


ी 


ae a ——s 


आर-३,दिनांक १०.३.२०११ 


जालना विरेगाव | 


जाळना सुखापुरी 

सा.आ.वि.श. | नि.”आरएलएच/१०९८/१७९५/प्रक्र 
३१९ / आर-४,दिनांक 3३.७.१९९९ । 
अंबड — धनगरपिंप्री 
भोकरदन Heras 
भोकरदन आन्वा 


जाफ्राबाद खासगाव 


क्र.पीएचसी-१०९४/ ५७६/सीआर-५२/आ-४,दिनांक 


२७.४.१९९४ 


[= बुधनाकाळेगाव 


जाफ्राबाद नागरी दवाखाना भारज q 


| सा.आ.वि.ज्ञासन निर्णय की १०९८/१७९ tas अधि 
| प्रक्र३१९/ आर-४,दिनांक ३.७.१९९९ 


' तालुका प्रा.आ.केंद्र. iat 
Le : xg 7 eens 


गट अ 


१५६०० 
३९१०० 
ग्रेडपे 
५४००/- 


शा.नि.क्र.अपदे २०१७ /प्रक्र 
.३३/आरोग्य ४, दिनांक १४ 
फेब्रुवारी २०१८ 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


०१.०३.२०१८ 
ते 


२८.०२.२०१९ . 


मागणी क्र.आर-३, २२१० 

वैदय.सेवा व सार्व .आरोग्य ०६ ' 
सार्व.आ .००१- संचालन व | 
प्रशासन ००१(चार)गट व वौद्य. | 
अधि. २२१००३७१ (योजनेत्तर) | 


एकुण पदे 


i 


I 


विवरणपञ अ. 


जिल्हा आरोग्य आधिकारी जिल्हा परिषद हिंगोली 


| अ. [ तात्युरत्या जागा प्रथम ज्या विभागाने निर्माणकल्या [agar । वेतनश्रेणी ica जवली पदे पुढे चालू ठेवण्यात | ज्या cE 
क्र | तो आसन निर्णय | | | संख्या । आलेला शा.नि.व दिनांक. | पर्यंत पदे चालू 
| | | | ठेवावयाची तो 
। - | - | दिनांक 
iq 3 आसन निर्णय क्रसाआवि.क्र.पीएचसी- | टाक यि सार्वजनिक आरोग्य विभाग t १.०३.२०१८ 
| | १०२८/पीएचसी /२०/१६. गट अ ३९१०० | झा.नि.क्र.अपदे २०१७ /प्रक्र ते 
| —— Hates a2 jae 3३/आरोग्य ४, दिनांक १४ | २८.०२.२०१९ 


cic 
भाडेगाव. 
पुसेगाव 


वसमत 


Aa सेनगाव चानकान्हेरगाव 
| वसमत गिरगाव aa! 


तती eel टेकुणी 


| 
५४००/- फेब्रुवारी २०१८ | 


i 


लेखाशिर्ष 


मागणी क्र.आर-३. २२१० 
Seq Wa व सार्व .आरोग्य ०६ 
सार्व.आ .००१- संचालन व 
प्रशासन ००१(चार)गट व वौद्य 
अधि. २२१००३७१ (योजनेत्तर 


